कृषि अधिकारी गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गातील 
अधिकार्‍यांच्या बदल्या - 2023. (अंशत:बदल) 


महाराष्ट्र शासन 


कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ १०२३/प्र.क्र.१६/१६-अओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : ०५ ऑक्टोबर, २०२३ 


संदर्भ :-- १. “महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनयिमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम,२००५.” ची दि.२५.०५.२००६ ची 


अधिसूचना. 


२. कृषि आयुक्तालयाचे दि.१०.०६.२०२३, २९.०६.२०२३ व ३०.०६.२०२३ रोजीचे आदेश 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणा-या 


विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४)(दोन) व ४ (4) मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम 
असलेल्या प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने या विभागातील कृषि अधिकारी गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गातील खालील 
अधिकाऱ्यांना स्तंभ क्र. ३ मध्ये TIAA HA अंशात: बदलाने पदस्थापना करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 


आहे. 
अ.क्र. अधिका-याचे नाव व पदनाम बदलीने दयावयाची शेरा 
पदस्थापना 

zal 2 3 1 es 

हिं श्री. यळपळलवाड आत्माराम मारोती, मंडल कृषि अधिकारी, दि. १०.०६.२०२३ 
मंडळ कृषि अधिकारी, इस्लापुर माहूर, ता.माहूर, जि. नांदेड | रोजीच्या आदेशामध्ये 
ता.किनवट, जि.नांदेड (Raa पदी) अंशत: बदल करुन 

२. | श्री.येवले राजू रामकृष्ण, मंडल कृषि अधिकारी, दि. ३०.०६.२०२३ 
कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी | लातूर, ता.लातूर, जि. लातूर | रोजीच्या आदेशामध्ये 
चिखली, जि.बुलढाणा (रिक्‍त पदी) अंशत: बदल करुन 

३. श्री. मंगेश हरिचंद्र घोडके मंडल कृषि अधिकारी, दि. १०.०६.२०२३ 
मंडल कृषी अधिकारी, वैजापूर महालगांव, ता.वैजापूर, रोजीच्या आदेशामध्ये 
ता.वैजापूर, जि. छत्रपती संभाजी नगर  । जि.औरंगाबाद BWA: बदल करुन 

(रिक्‍त पदी) 

४. । श्री.दिलीप यलप्पा कांबळे, कृषि अधिकारी, दि. १०.०६.२०२३ 
कृषी अधिकारी, खत विश्लेषण विभागीय कृषि सहसंचालक, | रोजीच्या आदेशामध्ये 
प्रयोगशाळा, कोल्हापूर कोल्हापूर अंशत: बदल करुन 

(Raa पदी) 

५. | श्री. कांबळे बाळासाहेब रामचंद्र, कृषी अधिकारी, तालुका कृषि | दि. २९.०६.२०२२३ 
मंडल कृषि अधिकारी, अधिकारी अहमदनगर, रोजीच्या आदेशामध्ये 
धानोरा, ता.आष्टी, जि.बीड जि.अहमदनगर. अंशत: बदल करुन 

(Raa पदी) 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ १०२३/प्र.क्र.१७/१६-ओ 


६.  श्री.किरण वासुदेव मुळे, मंडल कृषी अधिकारी, दि. १०.०६.२०२२३ 
कृषि अधिकारी, चिखलदरा, ता.चिखलदरा, | रोजीच्या आदेशामध्ये 
तालुका कृषि अधिकारी अंजनगाव सुर्जी, । जि. अमरावती अंशत: बदल करुन 
जि.अमरावती (Raa पदी) 

७. | श्री. संजय दामोधर रामटेके, मंडल कृषी अधिकारी दि. २९.०६.२०२३ 
मंडल कृषी अधिकारी कोरची, ता.कोरची, | कुरखेडा-१, ता.कुरखेडा, | रोजीच्या आदेशामध्ये 
जि.गडचिरोली जि. गडचिरोली अंशत: बदल करुन 

(रिक्‍त पदी) 


2. 


उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची LA मंजूर न करता त्यांच्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर 


होण्याकरिता तात्काळ कार्यमूक्त करण्यात यावे व बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना दिलेल्या 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी त्वरीत हजर व्हावे. बदली झालेले अधिकारी हे रूजू/कार्यमुक्‍त झाल्याबाबतचा 
अनुपालन अहवाल, त्यांना रूजू करून घेतलेल्या/कार्यमुक्‍त केलेल्या अधिकाऱ्यांनी तात्काळ आयुक्‍त (कृषि) 
यांना सादर करावा. 


३. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेशा तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया पहावे 


8. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१००५१७३१०७९२०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


प्रत, 


९ 


JYOTSNA 


SUNIL ARJUN 


Digitally signed by JYOTSNA SUNIL ARJUN 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=a77738ea5ab09abd99367b03338ce9C165 17287442699: 
‘9f031c79ff053aeea, 
184B9ADBA8339F7D6208C334DDD686A8F076E25FF 
F19427CAACSBDOE7F88E592, cn=JYOTSNA SUNIL ARJUN 

Date: 2023.10.05 17:40:14 +05°3 


(ज्योत्स्ना अर्जुन) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) ८, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर 


. संबंधीत विभागीय कृषि सह संचालक 
. संबंधीत जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी/उपविभागीय कृषि अधिकारी/तालुका कृषि अधिकारी 
. कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 


सर्व संबंधित अधिकारी 


१०. निवड नस्ती /१६ओ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


